महाराष्ट शासन 
गृह विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक आयपीएस- १७०७ / प्र.क्र.२४८ / पोल-१, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक २९ डिसेंबर, २००७. 


संदर्भ : पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्था), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र क्रमांक, पोमसं/१/१०/३/ 
पोउमनि/२००७, दिनाक २३.८.२००७ 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) खालील 
तरतुदींच्या अनुषंगाने बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, पोलीस 
उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे :- 


pet es पद नवीन नियुक्तीचे पद 


i 
| अपर पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे, । पोलीस उप महानिरीक्षक, 
ठाणे शहर. (मुख्यालय), राज्य राखीव | 
पोलीस बल, मुबई | 
२ क्िःप्रशात बरडे भापोसे loin उप महाभिरक्षक अपर पोलीस आयुक्त 
| (मुख्यालय), . राज्य राखीव | (गुन्हे), ठाणे शहर. 


| पोलीस बल, मुबई 


अधिकाऱ्याचे नांव 


श्री. सुरेंद्र पांडे, भापोसे 


1 
| 
| 
| 
| 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यास, त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


uv 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


(कृ.मा.प.) 


D:\new vol-l\TRANSFE&POSTING LetterCR 248.07 Order 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, फूस. oer 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उपसचिव 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

लेखा अधिकारी, wrote कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (पोल-१) 


D:inew pol- ॥१५७7२&0051100.लाल टार 248.07 Order 2 


